दिनांक 23 ते २८ मार्च, २०२० या 
कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित 
अखिल भारतीय नागरी सेवा संगीत व नृत्य 
स्पर्धा २०१९-२० मध्ये महाराष्ट्राचा संघ 
सहभागी होण्यासाठी आयोजित केलेल्या 
निवड चाचणीसाठी झालेल्या खर्चास 
मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८२०/प्र.क्र.२५/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- 93 जुले, २०२१ 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक 
५९/०२/२०१९-२०/सीसीएससीएसबी; दिनांक २१.०२.२०२०. 
२. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/संगीत नृत्य/ 
२०१९- २०,दि.१०.०३.२०२१. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्र-उपसंक्री/ 
अभानासे/२०२०-२१/का-४/४०८, दि.२६.०३.२०२१. 


: शासन निर्णय : 


दिनांक २३ ते २८ मार्च, २०२० या कालावधीत नवी दिल्ली येथे अखिल भारतीय नागरी 


सेवा संगीत व नृत्य स्पर्धा २०१९-२० आयोजित करण्यात आल्याबाबत संदर्भ क्र. १ च्या 


कळविण्यात आले होते. त्यानुषंगाने सदर स्पर्धामध्ये भाग घेण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्य 


शासनाचा संघ निवडण्याकरिता दिनांक ३ व ४ मार्च, २०२० रोजी संगीत व नृत्याची निवड 
चाचणी घेण्यात आली होती. 


२. सदर स्पर्धामध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता दि. ०३ व 


०४ मार्च, २०२० रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये 


सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र “अ” प्रमाणे आहे. 


३. कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे सदर स्पर्धा पुढे ढकलण्यात आल्याचे संदर्भ क्र. ३ च्या 
पत्रान्वये कळविण्यात आले. परंतु सदर स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी आयोजित केलेल्या 
निवड चाचणीसाठी रु. ९,५९१/- इतका खर्च झाला आहे. सबब, राज्य संघाच्या सदर 
स्पर्धेतील निवड चाचणीसाठी सोबतच्या विवरणपत्र “ब” प्रमाणे रु.९,५९१/- (रुपये नऊ हजार 
पाचशे एक्यावन फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२०/प्र.क्र.२५/क्रीयुसे-२, 


४. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व 


संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/ कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची 


कार्यालयीन अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, 


दिनांक ३० जुले,१९९२ अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी व मुंबईबाहेरील खेळाडूंना 


अनुज्ञेय असलेला प्रवास/ दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- 


एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/आअ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९२८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय 


क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८,दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये विशेष बाब 


म्हणून मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती 


असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना 


यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे 


आवर्यक राहिल. 


६. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेझाच्या 


दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 


उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केळेल्या खर्चाच्या 


अहवालासोबत सादर करावे. तसेच जर रक्‍कम शिल्लक राहिली तर ती उपसंचालक, क्रीडा व 


युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 


७. यासाठी होणारा खर्च सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, 


१०४ क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६)(०२) अखिल भारतीय नागरी 


सेवा स्पर्धेत सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखालील 


अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


८. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या 


खर्चाचा तपशील, विनियोग प्रमाणपत्र, परिक्षितलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेज्ञातील सर्व 


अटींची पूर्तता करण्याच्या अटी वर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२०/प्र.क्र.२५/क्रीयुसे-२, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 


२०२१०७१३११५११०४८२१ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


; Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 
Swati M ad h U kar DN: CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = School Education and 


N a n al Sports Department 


Date: 2021.07.13 11:58:17 +05'30' 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 

३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्राळय,मुंबई. 

९. मानद महासचिव,सचिवाळय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
१०.संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवाळय जिमखान्यामार्फत) 
११.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२०/प्र.क्र.२५/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “अ 
दिनांक २३ ते २८ मार्च, २०२० या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा संगीत व नृत्य स्पर्धा २०१९-२० मध्ये भाग घेणाऱ्या 
महाराष्ट्र शासनाच्या संगीत व नृत्य संघाची निवड करण्यासाठी दि. ०३ व ०४ मार्च, २०२० रोजी 
निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी/कर्मचारी खेळाडूंची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. | कलाकाराचे नाव व पदनाम विभाग / कार्यालय 

संगीत 

शि सौ. संपदा सुहास दाते न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, 
सहा. रासायनिक विश्लेषक सांताक्रूझ (पू), मुंबई. 

2 श्री. तफज्जूल एम.आर. बेग गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 

3 श्री. रविंद्र पा. पानसरे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लघुलेखक 

8 श्री. विश्राम श्री. कुलकणी सेंट GTS रुग्णालय, मुंबई. 
अधिपरिचारक 

4 श्री. विजय मा. नांदेकर सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी 

६ | श्री. बाळासाहेब ई. सावंत पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी 

७ | श्रीमती कनिका जाधव सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड श्रेणी लघुलेखक 

८ _ श्रीमती श्रध्दा रा. कुडवळकर १८३, शिवडी विधानसभा मतदारसंघ, एन.एम. 
सहा. कक्ष अधिकारी जोशी स्कुल, डिलाईल रोड, मुंबई-११ 

९ । श्रीमती शीला विजय सरदार महाराष्ट्र विधान मंडळ, सचिवालय, मुंबई. 
उच्च श्रेणी लघुलेखक 

शि श्री. विनय य. वैद्य डा. बंदोरवाला GUM हास्पीटल, कोंढवा, पुणे. 
वरिष्ठ औषध निर्माण अधिकारी 

गि १ | श्रीमती ललिता रेंगडे राज्यकर सह आयुक्‍त, नोडल७-,वस्तू व सेवाकर 
राज्यकर अधिकारी भवन, माझगांव, मुंबई. 

१२ | सौ. अश्विनी प्र. धामापूरकर उपआयुक्त (नियोजन) कोकण विभाग, कोकण 
सांख्यिकी सहाय्यक भवन, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई. 

१३ | श्री. भरत गोपाळ लब्दे विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 

१४ | श्री. सचिन शिदे, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 

१५ | श्री. रविद्र कुमार सो. बिरारे मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, बांधकाम भवन, साविभाग .बां., 
स.क. वास्तुझास्त्रज्ञ २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 

१६ । श्रीमती शुभांगिनी पाटील वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२०/प्र.क्र.२५/क्रीयुसे-२, 


नृत्य 
१७ | श्रीमती मोनाली स्व. घोलप, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
लिपीक 
१८ | श्रीमती प्रियांका बा. माने जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निम्मश्रेणी लघुलेखक 
१९ | कु. प्रिया देवदत्त यादव मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 
२० । कु. वर्षा नानासाहेब रोठे लिपिक | गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१ | कु. द्राक्षायणी बा. मोकाशी वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव, मुंबई. 
कर सहायक 
२२ | श्रीमती मंगल सं. नाखवा सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 
२३ | कु. प्राजक्ता राजेंद्र काळकुटे महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 
२४ | श्री. fret रावराणे ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 
२५ श्री. सतिष ठोंबरे, तहसिलदार (सर्वसाधारण) जिल्हाधिकारी 
लिपिक कार्यालय, ठाणे. 
२६ श्री. जितेश प्र. बडणे जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 
२७ | श्री. उमेश स. कांबळे, सामाजिक न्याय व विशेष विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 
२८ | श्रीमती यामिनी कोळी सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 
व्यवस्थापक 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 


Swati Madhukar Nana] on: on = Swati Madhukar Nanal, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU 
= School Education and Sports Department 
Date: 2021.07.13 11:58:40 +05'30" 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२०/प्र.क्र.२५/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “ब” 


दिनांक २३ ते २८ मार्च, २०२० या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा संगीत नृत्य स्पर्धा २०१९-२० साठी दि. ०३ व ०४ मार्च, 
२०२० रोजी पुर्वनियोजित निवड चाचणीसाकरिता खर्चाचे विवरणपत्र. 


खर्चाचे विवरणपत्र. 
क्र. खर्चाचा तपशिल रुपये 
निवड चाचणी तयारीसाठी झालेला खर्च. 
चिं . _। स्पर्धेमध्ये खेळाडूंना भाग घेण्यासाठी आमंत्रित करण्यासाठी लेखन ५,००/- 
सामुग्री उदा. फॅक्स, पेपर्स, पोस्टाचे स्टॅम्प, लिफाफे इत्यादी वरील खर्च 
२. | तीन निवड समिती सदस्यांना मानधन (२ दिवस) ६,००० /- 
३. | अल्पोपहारावरील खर्च (२ दिवस) ३,०९१ /- 
एकूण रुपये : नऊ हजार पाचशे एक्यानव्व फक्त ९,५९१/- 


2 Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 
Swati M ad h U kar DN: CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN, S 
= Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = School Education and 


N a n al Sports Department 


Date: 2021.07.13 11:58:52 +05'30" 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


